संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या अमरावती परिक्षेत्रातील 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्या जिल्हा 
कार्यालयातील १२५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-०२२०/प्र.क्र.३५/पोल-१० 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०२० 


वाचा: 


नः 


शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक एमआयएस-२००३/प्र.क्र.१४८/पोल-१०, 
दि.१२.१०.२०१० 

शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, 
दि.२८.०५.२०१३ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोळ-१०, 
दि.२७.०३.२०१८ 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७.०९.२०१८ 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८५३/२०१८, दि.०६.०९.२०१८ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोळ-१०, 
दि.१६.१०.२०१८ 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.२१.०२.२०१९ 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/४१०/२०१९, दि.२७.०२.२०१९ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०३१९/प्र.क्र.१०१/पोल-१०, 

दि. २०.०३.२०१९ 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.११.०९.२०१९ 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१९०३/२०१९, दि.१३.०९.२०१९ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-१०१९/प्र.क्र.३१८/पोळल-१०, दि.०५.१०.२०१९ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० 
संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/३४१/२०२०, दि.१०.०२.२०२० 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२०/प्र.क्र.३५/पोल-१० 


शासन निर्णय: 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाळील एकूण ११६८ 
पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आलेला आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:-डीपीपी-२०१२/ 
प्र.क्र.११२/पोल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांचा आकृतीबंधात समावेश करण्याची 
कार्यवाही सुरु आहे. त्यापैकी उपसंचालक, सरकारी अभियोग, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती यांच्या 
नियंत्रणाखालील सोबतच्या परिशिष्ट- ग मधीळ सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता यांच्या ५ 
जिल्हा कार्यालयातील १२५ अस्थायी पदांना गृह विभाग शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-१०१९/ 
प्र.क्र.३१८/पोळल-१०, दि.०५.१०.२०१९ अन्वये दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट-ग मधील १२५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२० ते दिनांक 
३१.०८.२०२० पर्यंतच्या मुदतवाढीस या आदेशान्वये शासन मंजुरी देत आहे. ही मुदतवाढ जी पदे सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत त्या पदांना लागू होणार नाही. तसेच, शासनाने सदरहू पदे नष्ट 
करण्याचे आदेशा यापुर्वी दिलेले असतील, HM पदांना मुदतवाढ लागू होणार नाही. 


२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास उच्च 
स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, संदर्भ क्रमांक १ येथील 
दिनांक 92.90.2090 च्या शासन निर्णय अन्वये उपरोक्‍त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित करण्यात 
आलेला आहे. सदर आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:-डीपीपी- 
२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आळी आहेत. सदर पदांचा आकृतीबंधात समावेठा 
करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, "२०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००)(०१) संचालक, सरकारी अभियोग, संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१४ ००२९ ०१ वेतन" या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यत यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.१२.०२.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२०/प्र.क्र.३५/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३०१२२३१०१३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Neelam Girish Sangwai 


N ee | a mM G | il 5 h DN: CN = Neelam Girish Sangwai, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


1 Maharashtra, OU = Home Department 
5 चै n g Wal Date: 2020.03.30 12:27:22 +05'30' 
(नीलम संगवई) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. उप संचालक, सरकारी अभियोग,अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती 
३. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, अमरावती/यवतमाळ/बुलढाणा/ अकोला/ वाशिम 
(मार्फत : उप संचालक, सरकारी अभियोग, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती) 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी अमरावती/यवतमाळ/बुलढाणा/अकोला/वाशिम 
६. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती, गृह विभाग, पोल-१०. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२०/प्र.क्र.३५/पोल-१० 


परिशिष्ट “ग” 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, अमरावती परिक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालये-५ 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
ia अमरावती सहाय्यक संचाळक व सरकारी aa 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १७ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१] 
वरिष्ठ लिपिक a १ | 
लिपिक टंकलेखक १२ 
rots a ae 
एकूण ३५ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ यवतमाळ सहाय्यक संचाळक व सरकारी | 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १९ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक 
डिपाई 
एकूण ३३ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ बुलढाणा सहाय्यक संचाळक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १२ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ९ 
rots q 
एकूण २५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२०/प्र.क्र.३५/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ अकोला सहाय्यक संचालक व सरकारी aa 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ४ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1 १ | 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक टंकलेखक ७ 
rots 1 १ | 
एकूण १५ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
षु वाशिम सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ९ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक Pt 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक टंकलेखक ३ 
rots a. 
एकूण 1१७ | 


Neelam Girish 
Sangwai 


Digitally signed by Neelam Girish Sangwai 
DN: CN = Neelam Girish Sangwai, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2020.03.30 12:27:38 +05'30' 


(नीलम संगवई) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


